महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकाळीक 
बदल्या- अधिव्याख्याता. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- १) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र. ४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८. 
3) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र. ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.२५/प्रशा-२, दिनांक २०.०३.२०२०. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला आहे. 


२. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२० रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या Tasha प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या VAISS बदल्या करण्यासंदर्भात दिनांक ९ एप्रिल, 
२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशामधील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट ब मधील बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात शिफारशी केलेल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन, सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


अ.क्र. सध्याचे नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ 8 

णि हेमलता मधुकर बांबल अधिव्याख्याता, जि.शि.व रिक्‍त पदी 
अधिव्याख्याता., ARTA. व प्र.सं.जि. भंडारा 
प्र.प. पुणे. 

२ | श्रीमती स्वाती रमेश पेटकर (विभुते) | अधिव्याख्याता, जि.शि.व रिक्‍त पदी 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.सिंधुदुर्ग 
प्र.सं.जि.कोल्हापूर 

3 श्री इमाम नजीर मिर्झा अधिव्याख्याता, जि.शि.व श्री. पी.एस. बुधाराम यांच्या 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.उस्मानाबाद येथे बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी. 
प्र.सं.जि.बीड 

४ श्री. घनशाम विठ्ठलराव पौळ अधिव्याख्याता, जि.शि.व श्री इमाम नजीर मिर्झा यांच्या 
अधिव्याख्याता जि.शि.व प्र.सं.जि.बीड बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी 
प्र.सं.जि.लातूर 

५ श्री चंद्रकांत अशोक पवार अधिव्याख्याता जि.शि.व रिक्‍त पदी 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि. | प्र.सं.जि. जळगांव येथे 
नंदुरबार 

६ श्रीमती प्राची देवराज पाटील अधिव्याख्याता जि.शि.व रिक्‍त पदी 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.पुणे 
प्र.सं.जि.सोलापूर 

७ | ait शिवाजी सिताराम ठाकूर, अधिव्याख्याता जि.शि.व श्रीम. मनिषा शंकरराव देवरे 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि. धुळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्र.सं.नंदुरबार पदावर. 

८ | श्री प्रकाडा रामराव मांटे अधिव्याख्याता जि.शि.व रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.औरंगाबाद 
प्र.संजि.जाळना 

९ | श्री राजेश माणिकराव चौधरी अधिव्याख्याता जि.शि.व Rad पदावर 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.धुळे 
प्र.संजि.जाळना 

णं ० _। श्रीमती.स्मिता पंडीतराव कापसे अधिव्याख्याता जि.शि.व श्री. जी व्ही. पौळ यांच्या 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.लातूर बदलीने इकत होणाऱ्या पदावर 
WTR TST 

हि १ | il भालचंद्र रमेठा पाटील अधिव्याख्याता जि.शि.व Rad पदावर 


अधिव्याख्याता, जि.शि.व 
प्र.सं.जि.नंदुरबार 


प्र.सं.जि. धुळे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


अ.क्र. | सध्याचे नावव पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

१२ | श्री गोपाल CHARTS कुकडे अधिव्याख्याता जि.शि.व रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.यवतमाळ 
प्र.सं.जि.वाशिम 

१३ | AT जगदीशा भगवान करडे अधिव्याख्याता जि.शि.व श्री. जी आर कुकडे यांच्या 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.वाशिम येथे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्र.सं.जि.परभणी पदावर 

१४ | श्री प्रविणकुमार विठ्ठलराव अधिव्याख्याता जि.शि.व श्रीम. जे. एस. धुतमल यांच्या 
पाईकराव अधिव्याख्याता, जि.शि.व | प्र.सं.जि.परभणी बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी 
प्र.सं.जि.नांदेड 

१५ | श्री दिपक श्रावणजी मेश्राम अधिव्याख्याता जि.शि.व प्र.सं. । रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व अमरावती 
प्र.सं.जि.यवतमाळ 

१६ । श्रीमती सुरेखा प्रल्हाद दरवडे अधिव्याख्याता म.रा.शैक्षणिक । रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे 
प्र.सं.जि.पुणे 

१७ | श्रीम.अपर्णा शहंखदरबार अधिव्याख्याता जि.शि.व प्रसं । रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता , जि.शि.व जि.चंद्रपूर 
प्र.सं.जि.नागपूर 

१८ | श्रीम.ज्योस्त्ना श्रीरामराव धुतमळ  । अधिव्याख्याता जि.शि.व श्री. पी.व्ही. पाईकराव यांच्या 
अधिव्याख्याता , जि.शि.व प्र.सं.जि.नांदेड येथे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्र.सं.जि.परभणी पदावर 

99 श्रीमती मनिषा शांकरराव देवरे अधिव्याख्याता जि.शि.व श्री बी आर पाटील यांच्या 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.सं.जि.नंदूरबार बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्र.सं.जि.धुळे पदावर 

२० _ श्री प्रभाकर सुदर्शन बुधाराम अधिव्याख्याता जि.शि.व प्र.सं. | श्रीमती एस.व्ही. दरवडे 
अधिव्याख्याता, जि.शि.व जि.पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
प्र.सं.जि.उस्मानाबाद पदावर 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

श्‌. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२०/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ सप्टेंबर, २०२० पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०५१४१०००७३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 


2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e70f3b8 
DEEPAK VIJAY १ यका 
)32, street=ROOM NO 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


SHELAR / Sent 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व शिक्षण संचालक 

३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 

५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 


) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


